महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.२४/१३-स 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

मंत्रालय विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०२१. 


वाचा:- १. या विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक ८ मार्च, २०२१ रोजीचे आदेश. 


शुध्दीपत्रक- 

उपरोक्त वाचा येथील परिच्छेद क्र.३ मधील सातव्या ओळीत, “ सर्व नागरी सहकारी बँका व २५० 
पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना VC/OAVM द्वारे वार्षिक सर्वसाधारण 
सभा घेण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. ” याऐवजी “सर्व नागरी सहकारी 
बँका व ५० पेक्षा जास्त सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना VC/OAVM द्वारे वार्षिक 
सर्वसाधारण सभा घेण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत, ” असे वाचावे. तसेच 
परिच्छेद क्र.४ मधील क्रमांक २ (ऊ) नंतर “३. सर्व सहकारी संस्थांना VC/OAVM द्वारे वार्षिक सर्वसाधारण 
सभा घेण्याची मुभा दि. ३१ डिसेंबर, २०२१ पर्यंत असेल. ” हे वाक्य समाविष्ट करावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२४१२०८३२३८०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Chaudhary Anil: ae 
Jayaram sre tocar 


(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. सहकार आयुकत व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

२. आयुक्‍त, साखर, साखर संकुल, पुणे 

३. आयुक्त दुग्ध, मुंबई 

४. संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपुर 

५. विभागीय सहनिबंधक/जिल्हा उपनिबंधक/उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 
६. निवडनस्ती. 


